भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या बदली / 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एईओ-१०१८/प्र.क्र.३३ /२०१८/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: ०२.०६.२०१८ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव 
अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-१११८/प्र.क्र.(५) (१०/२०१८/दहा, दिनांक २२.०५.२०१८ आणि २९.०५.२०१८ नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / 
पदस्थापना करण्यात आली आहे. 

अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 

श्री.एम.जी.अर्दंड, भाप्रसे (२००७) आयुक्त,महिला व बाल विकास, पुणे. प्रशासकीय कारणास्तव रिक्त पदावर नियुक्‍ती करणे 

दिनांक १९.०४.२०१८ च्या आदेशात आवश्यक असल्याने. 

अंशत: बदल करून. 

श्री.ए.ए.शिनगारे, भाप्रसे (२००९) सह व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, । प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | मुंबई. आव्यक असल्याने. (श्री.आर.आर.चव्हाण, यांच्या 

परिषद, नांदेड. दिनांक ३१.०५.२०१८ च्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणा- 
या जागी) 


श्री.के.व्ही.जाधव, भाप्रसे (२०१०) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र | प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 
श्री.ए.डब्ल्यू-.काकडे, भाप्रसे (२०१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, | प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 


श्री.शांतनु गोयल, भाप्रसे (२०१२) अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, नागपूर | प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 

दिनांक ०२.०५.२०१८ च्या आदेशामध्ये | महानगरपालिका, नागपूर. आवश्यक असल्याने. 

अंशत: बदल करून. 

श्रीमती कादंबरी बलकवडे, जिल्हाधिकारी, गोंदिया. प्रशासकीय कारणास्तव. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 

परिषद, नागपूर. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संकेताक २०१८०५३०१२३६२४८४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


° ° ® Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 
arita Rishi = 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Ba n d e ka r 2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda3 
3c03e3e9ce591f826d8193080c68a08b8, 
serialNumber=e40a063b6b4e8(59191f350aa6fe 
€292a55dbSbf8829c64d6c44e00a701 cdaac, 


D e S h mM U kh cn=Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2018.06.02 18:14:44 +05'30' 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी 
संबंधित कार्यालये 
मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 
सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 
निवड नस्ती 


ea 5 50 


